महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 


आस्थापनेवरील गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन Sal क्रमांक : मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का.७ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


दि. 3० ऑगस्ट, २०२४. 


SIR आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) 
अध्यादेश २०२४, दि.२९.८.२०२४ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास समक्ष असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (9), ४ (2), 
४(३), ४ (8) व४(क) मधील तरतुदीनुसार या विभागातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) / जिल्हा 
कार्यक्रम अधिकारी मवबावि (जि. प.) / जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम पदे या गट-अ 
संवर्गातील खालील स्तंभ H.2 मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ येथे दर्डाविलेल्या 


ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


(मवबावि) जि. प. भंडारा 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव यांचे बदलीनंतरचे पद शरा 
सध्याचे पद व कार्यालय 
Ea 2 3 8 
7 . श्रीमती एन एम कुरसुंगे, | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्रीम.कुरसुंगे यांनी त्यांच्या मूळ 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी | (मवबावि) जि. प. वर्धा. पदाचा कार्यभार 


श्री.प्र.ता.मेंढे,बा.वि.प्र.अ (ग्रा) 
साकोली यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. 


२. श्री संजय धनराज गणवीर, 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(मवबावि) जि. प. गोंदिया 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, 
(मवबावि), जि. प. वाशिम. 


श्री.गणवीर यांनी त्यांच्या मूळ 
पदाचा कार्यभार श्री.नरेश 
सोनटक्के,बा.वि.प्र.अ. (ग्रा) 
गोंदिया-१ यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. 


३. श्रीबी जी तांबे, जिल्हा 
कार्यक्रम अधिकारी 
(मवबावि) जि. प. नागपूर 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(मवबावि) जि. प. चंद्रपूर. 


श्री.तांबे यांनी त्यांच्या मूळ 
पदाचा कार्यभार श्री.नितीन 
मोहुले, बा.वि.प्रअ. (नो) 
नागपूर शहर मध्य यांच्याकडे 
सोपवून बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का.७ 


४. । श्री महेंद्र डी गायकवाड, का 
जिल्हा महिला व बाल मुदतवाढ. 
विकास अधिकारी, ठाणे 

५. श्री चंद्रशेखर दौलत पगारे, | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. पगारे यांनी त्यांच्या मूळ 
बाल विकास प्रकल्प (ना.) जि. नाशिक. पदाचा कार्यभार 
अधिकारी (ना.) नाशिक श्री.पी.पी.पाटीळ,जि.का.अ 
शहर (मवबावि) जि.प.नाशिक 

यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू व्हावे. 

६. | at. Wag. जोल्हे, जिल्हा | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्री. जोल्हे यांनी त्यांच्या मूळ 
कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) जि. प. भंडारा. पदाचा कार्यभार श्री. 
(मवबावि) जि. प. वाशिम श्रीम.एम.डी.भस्मे, 

बा.वि.प्र.अ. (ना अकोला- 
वाशिम यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. 

७. श्री दिपक वाय ढेपे, बाळ  । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. ढेपे यांनी त्यांच्या मूळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी | (ना.) सोलापूर हाहर पश्चिम. | पदाचा कार्यभार श्री.विजय 
(ना.)सातारा पश्चिम तावरे,जि.म.बा.अ,सातारा 

यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू व्हावे. 

८. श्री विजय के खोमणे, बाल | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. खोमणे यांनी त्यांच्या मूळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी । (ना.) सातारा पश्चिम. पदाचा कार्यभार 
(ना.) सोलापूर पश्चिम श्री.अ.रा.सरडे, बा.वि.प्र.अ. 

(ना),सोलापूर पूर्व यांच्याकडे 
सोपवून बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे. 

९. | श्री संग्राम शिदे, जिल्हा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. शिदे यांनी त्यांच्या मूळ 
कार्यक्रम अधिकारी (ना.) भांडूप पश्चिम. पदाचा कार्यभार श्री. 
(मवबावि) जि. प. चंद्रपूर जी.व्ही.बानाईत, 

जि.म.बा.अ,चंद्रपूर यांच्याकडे 
सोपवून बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे. 

1 ०. | श्री सुनिल लक्ष्मण दुसाणे, | जिल्हा महिला व बाल विकास | श्री. दुसाणे यांनी त्यांच्या मूळ 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नाशिक. पदाचा कार्यभार श्री.चंद्ररोखर 
अधिकारी (ना.) माळेगाव पगारे, बा.वि.प्र.अ. (ना),जि. 
शहर नाशिक यांच्याकडे सोपवून 

बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का.७ 


| १. | श्रीमती हेमा रमेडा काटकर, | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्रीम.काटकर यांनी त्यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प (ना.) गोरेगाव पश्चिम. मूळ पदाचा कार्यभार 
अधिकारी a.) विक्रोळी श्री.ह.म.हाके, बा.वि.प्र.अ. 
भांडूप, विक्रोळी (ना), शिवाजीनगर यांच्याकडे 
सोपवून बदलीच्या ठिकाणी 
रूजू व्हावे. 
“Jeerstert perme] 
कार्यक्रम अधिकारी मुदतवाढ. 
(मवबावि) जि. प. पालघर 
१३. | श्री सुनिल एम मेसरे, जिल्हा महिला व बाल विकास | श्री. मेसरे यांनी त्यांच्या मूळ 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी । अधिकारी, नागपूर. पदाचा कार्यभार 
(मवबावि) जि. प. वर्धा श्री.किर्तीकुमार कटरे, 
बा.वि.प्रअ. (ना, वर्धा 
यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू व्हावे. 
१४. | श्री नितीन एन alee, बाळ | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. मोहुले यांनी त्यांच्या मूळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी । (ना. भंडारा शहर. पदाचा कार्यभार 
(ना.) नागपूर Sex मध्य श्री.डी.एच.कुंभरे, बा.वि.प्र.अ. 
(ना) नागपूर शहर पश्चिम 
यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू व्हावे. 
१५. | श्री अतुल एम भडांगे, बाळ | जिल्हा महिला व बाल विकास | श्री. भडांगे यांनी त्यांच्या मूळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी । अधिकारी, अकोला. पदाचा कार्यभार 
(ना.) अमरावती शहर पूर्व श्री.न.ग.घनतोडे, बा.वि.प्र.अ. 
(ना), अमरावती शाहर-पश्चिम 
यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू व्हावे. 
१६. श्री बी जी भवाने, बाल का 
विकास प्रकल्प अधिकारी | मुदतवाढ. 
(ना.) बोरीवली पुर्व 


2. 


सदर Wea तात्काळ अंमलात येतील. उपरोक्त अधिकारी यांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 


बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी 


कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते बदलीच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 


संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास wed-desk07 @gov.in या ई-मेल वर त्वरीत कळवावे. 


त 


करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


उपरोक्त अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२९/का.७ 


४. उपरोक्त अधिकारी यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये वा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने त्यांचा 
कोणत्याही प्रकारचा रजेचा अर्ज स्विकारू नये. 
५. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या पदावर रूजू करून घेताना, ते रजेवर /गैरहजर होते किंवा 
कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करून घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर 
अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करून घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज 
भरून घ्यावा आणि नंतर हजर करून घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्राकांतील निर्देशांचे पालन करावे. 
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेततर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, 
उपरोक्त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यादिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. 
७. उपरोक्त अधिकारी यांची बदली ही प्रशासकीय बदली असल्याने त्यांना प्रवास भत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
C. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८३०१९०८४६१७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
PRASAD VINAYAKRAO 0८०७ ०५५, 


2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b2eef7b9e 
d2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

K U L KA R N | serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D06B6181 
CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2024.08.30 21:22:24 +05'30' 


(a. fa. कुलकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
३. मा. मंत्री, (म.व बा.वि.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. सचिव, (म.व बा.वि.वि.), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालयामार्फत) 
६. संबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालयामार्फत) 
७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
९. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
१०. निवडनस्ती (कार्यासन-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


